RNI No. MAHBIL/2009/36619 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 








वर्ष ७, अंक १८] मंगळवार, मार्च ९, २०२१/फाल्गुन १८, शके १९४२ [ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १९.०० 








असाधारण क्रमांक २६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/शिंदीबाडी/२०२१.-- शासकीय अधिसूचना, महसूल ब वन विभाग, क्रमांक टीएलसी. १०७६/६३९२३/ 
म-६, दिनांक ९ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) यांच्या कलम ४, 
पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचा बापर करून 
मी, निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा, जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, 
पोट-कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्‍तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे, आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यांत येत आहे को, मी उक्त मसुदा दिनांक १६ मार्च २०२१ नंतर विचारात घेईन. 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंबा सूचना माझ्याकडे उपरोक्‍त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईन. 
प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा 


शासकोय अधिसूचना, महसूल व बन विभाग, क्रमांक टीएलसी. १०७६/६३९२३/म-६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन 
महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) याच्या कलम ४ पोट-कलम (2) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या 
ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा बापर करून, मी, निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा याद्वारे दिनांक १६ मार्च 
२०२१ पासून रायगड जिल्ह्याच्या खालापूर तालुक्‍यातील, मौजे परखंदे या गावातील शिंदीबाडी या कोयना प्रकल्पग्रस्त बसाहतीचे सोबतच्या 
अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या ब रायगड जिल्ह्याच्या खालापूर तालुक्‍यातील शिंदीबाडी या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसूल 
गावांत रुपांतर करीत आहे. 





अनुसूची 
(सव्हे नंबर/गट नंबर) 
२३, ३८ ते ४२, ५७ ते ७१ 
एकूण - 2 





अलिबाग, निधी चौधरी, 


जिल्हाधिकारी 


दिनांक ९ मार्च २०२१. , रायगड. 





भाग एक (को.वि.पु.)--२६-१ (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ९, २०२१/फाल्गुन १८, शके १९४२ 
BY THE COLLECTOR OF RAIGAD 
NOTIFICATION 


No. RB/Desk-II/A-5/TLC/Shindiwadi/2021.— The following draft of a Notification which 
I, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad District Propose to issue in exercise of the powers of 
the State Government under the Proviso to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land 
Revenue Code, 1966 (Mah. XLI of 1966) delegated to me by Government Notification, Revenue and 
Forest Department No. TLC-1076/63923/M-6, dated 1st July 1976, is hereby published as required 
by sub-section (4) of the said section 4, for the information of all persons likely to be affected 
thereby ; and notice is hereby given that the said draft will by taken into consideration by me after 
the 16th day of March, 2021. 


2. Any objections or suggestions which may be received by me from any persons with respect to 
the said draft before the aforesaid date will be considered by me. 


DRAFT NOTIFICATION 


No. RB/Desk-II/A-5/TLC/Shindiwadi/2021.— In exercise of the powers of the State Government 
under the proviso to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 


(Mah. XLI of 1966) delegated to me by Government Resolution, Revenue and Forest Department 
No. TLC-1076/63923/M-6, dated 1st July 1976. 


I, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad District hereby with effect from the 16th March 
2021 consitute the Parkhande in the Khalapur, Taluka of Raigad District to be a village to be called 
Shindiwadi from Parkhande Village in Khalapur Taluka of the Raigad District, having the limits 
specified in the Schedule hereto appended. 


SCHEDULE 
(Survey Number/Gut Number) 
23, 38 To 42, 57 To 71 
Total - 21 


Alibag, NIDHI CHOUDHARI, 
dated the 9th March 2021. Collector, Raigad. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ९, २०२१/फाल्गुन १८, शके १९४२ ३ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 
अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/तळा/ तारास्ते /२०२१.--शासकीय अधिसूचना, महसूल ब बन विभाग, क्रमांक टीएलसी १०७६/६३९२३/ 
म-६, दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) याच्या कलम 
४ पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा वापर करून आणि 
उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर, मी, निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा याद्वारे दिनांक 
१० मार्च २०२१ पासून रायगड जिल्ह्याच्या तळा तालुक्‍यातील, मांदाड या गावातील तारास्ते या वाडीचे सोबतच्या अधिसुचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी 
असलेल्या ब रायगड जिल्ह्याच्या तळा तालुक्‍यातील तारास्ते या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावांत रुपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 
(सर्व्हे नंबर/गट नंबर) 
२४ ते ६४, १५३ ते १६३, १६८ ते १७१, १७९/अ/९ पै., २०९ ते २३६/अ 
एकुण = ८५ ब गावठाण ०.८०.० हे.आर. 


अलिबाग, निधी चोधरी, 
दिनांक ८ मार्च २०२१. जिल्हाधिकारी, रायगड. 





भाग एक (को.बि.पु.)--२६-१अ 


डु महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ९, २०२१/फाल्गुन १८, शके १९४२ 
THE COLLECTOR OF RAIGAD 
FINAL NOTIFICATION 

No.RB/Desk-I/A-5/TLC/Tala/ Taraste/2021.—In exercise of the powers of the State Government 
under the proviso to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah. XLI of 1966), delegated to me by Government Resolution, Revenue and Forests Department 
No.TLC-1076/63923/M6, dated 150 July 1976, and after previous publication as required by 
sub-section (4) of the said section 4, I, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad District, hereby 
with effect from the 10th March 2021 constitute the Taraste from Mandad Village in the Tala 


Taluka of Raigad District, to be a village, to be called Taraste in Tala taluka of Raigad district, 
having the limits specified in the Schedule hereto appended. 


SCHEDULE 
(Survey / Gut Number) 
24 TO 64, 153 TO 163, 168 TO 171, 179/A/1 Part, 209 TO 236/A 


Total = 85 and Gaothan-0.80.0 H.A. 


Alibag, NIDHI CHOUDHARI, 
datd the 8th March 2021. Collector, Raigad. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ९, २०२१/फाल्गुन १८, शके १९४२ ण्‌ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 
अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/पनवेल/ओवे कॅम्प/२०२१.--शासकोय अधिसूचना, महसूल ब वन विभाग, क्रमांक टीएलसी. १०७६/६३९२३/ 
म-६, दिनांक ९ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४९) याच्या कलम ४ 
पोट-कलम (2) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा बापर करून आणि 
उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर, मी निधी चोधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा याद्वारे 
दिनांक १० मार्च २०२१ पासून रायगड जिल्ह्याच्या पनवेल तालुक्‍यातील, ओवे या गावातील ओवे कॅम्प या बाडीचे सोबतच्या अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट 
केलेल्या हद्दी असलेल्या व रायगड जिल्ह्याच्या पनवेल तालुक्‍यातील ओवे कॅम्प या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावांत रूपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 
(सर्व्ह नंबर / गट नंबर) 


१०७, २७८, २८२/१, २८२/२, २८८/१ ते २८८/४, २८९, २९०/१ ते २९०/३, २९१, २९३/१ अ, २९३/१ इ, २९३/१ ई, २९३/१ब/२अ, 
२९३/२ ब, २९३/३, २९३/४, २९३/१ क, २९३/५, २९३/१ ड, ३१२/१, ३१२/२, ३१५/२, ३३१, ३३२/१ ते ३३२/४, ३३३, ३३४/१, ३३४/२, 
३३८, ३२९/१, ३३९/२, ३४०/१, ३४१/१, ३४१/२/२३, ३४१/४, ३४२/१, ३४२/२, ३४२/३, ३४२३/२, ३४२३/३, ३४२३/४, ३४५, ३४६/९१, 
३४६/२, ३४७/१ ते ३४७/९, ३४८, ३४९/१/२/३, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४/२, ३५५ ते ३६१, ३६२/१, ३६२/२, ३६३ ते ३६६, ३६९, 
३७०/१, ३७०/२, ३७१, BOR, ३७३/१, ३७३/२, ३७४/१/अ, ३७४/शब, ३७४/२, ३७४/३, ३७५/१ते ३७५/६, ३७६/१ ते ३७६/८, ३७७, 
३७९/१ ते ३७९/६, ३८०/१ ते ३८०/६, ३८१, ३८१/१ ते ३८१/७, ३८३/१ ते ३८३/३, ३८४/१, ३८४/२/३, ३८५/१ ते ३८५/४, ३८६/१/ 
R/S, ३८६/१/२/ब, ३८६/३, ३८८/१/अ, ३८८/१ इ, ३८८/शक/३अ, ३८८/१ग, ३८८/१/ड/३ब, ३८८/१फ, ३८८/१/ब, ३८८/२, ३८९, 
३९०/१, ३९०/२, ३९०/३/५, ३९०/४, ३३७/०, ४५५/०, ३९१/० ते ३९७/०, ३९८/१, ३९८/२, ३६७/०, ३६८/० एकूण = १६३. 


अलिबाग, निधी चौधरी, 


जिल्हाधिकारी 


दिनांक ३ मार्च २०२१. , रायगड. 





द महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ९, २०२१/फाल्गुन १८, शके १९४२ 


BY THE COLLECTOR OF RAIGAD 
FINAL NOTIFICATION 


No.RB/Desk-IT/A-5/TLC/Panvel/Owe Camp/2021.—In exercise of the powers of the State 
Government under the proviso to sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue 
Code, 1966 (Mah. XLI of 1966), delegated to me by Government Resolution, Revenue and Forests 
Department No.TLC-1076/63923/M6, dated 1st July 1976, and after previous publication as 
required by sub-section (4) of the said section 4, I, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad 
District, hereby with effect from the 10th March 2021 constitute the Owe Camp from Owe Village 
in the Panvel Taluka of Raigad District, to be a village, to be called Owe Camp in Panvel Taluka 
of Raigad District, having the limits specified in the Schedule hereto appended. 


SCHEDULE 
(Survey / Gut Number) 


107, 278, 282/1, 282/2, 288/1 To 288/4, 289, 290/1 To 290/38, 291, 293/1A, 293/1 E, 293/1 E, 293/1B/ 
2A, 293/2B, 293/3, 293/4, 293/1 C, 293/5, 293/1D, 312/1, 312/2, 315/2, 331, 332/1 To 332/4, 333, 334/1, 
334/2, 338, 339/1, 339/2, 340/1, 341/1, 341/2/3, 341/4, 342/1, 342/2, 342/38, 343/2, 343/38, 343/4, 345, 346/ 
1, 346/2, 347/1 To 347/9, 348, 349/1/2/3, 350, 351, 352, 353, 354/2, 355 To 361, 362/1, 362/2, 363 To 
366, 369, 370/1, 370/2, 371, 372, 373/1, 373/2, 374/1/A, 374/1B, 374/2, 374/3, 375/1 To 375/6, 376/1 To 
376/8, 377, 379/1 To 379/6, 380/1 To 380/6, 381, 381/1 To 381/7, 383/1 To 383/38, 384/1, 384/2/3, 385/1 
To 385/4, 386/1/2/A, 386/1/2/B, 386/38, 388/1/A, 388/1E, 388/1C/3A, 388/1G, 388/1/D/3B, 388/1F, 388/1/ 
B, 388/2, 389, 390/1, 390/2, 390/3/5, 390/4, 337/0, 455/0, 391/0 To 397/0, 398/1, 398/2, 367/0, 368/0 
Total = 163. 


Alibag, NIDHI CHOUDHARI, 
dated the 3rd March 2021. Collector, Raigad. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च ९, २०२१/फाल्गुन १८, शके १९४२ 6 


जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांजकडून 
दुरुस्ती अधिसूचना 


खालापूर तालुक्‍यातील होराळे गावातील झाडाणीवाडी या कोयना प्रकल्पग्रस्त वसाहतीचे महसुली गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतची अंतिम 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३०-सप्टेंबर ५, २०१८, भाद्र. ८-१४, शके 
१९४० दिनांक १९ जुलै २०१८ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


झाडाणी गावाच्या हद्दीत समाविष्ट असलेले स.नं. ११ ते ५९, ६८, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, १०९, ११३ एकूण ५९ स.नं. पासून 
झाडाणीबाडी या नावाने ओळखण्यांत येणाऱ्या गावांत रुपांतर केल्याचे दर्शविले आहे. त्यामध्ये सर्व्हे नं. १, ६१, ६२, ६३, १०८ तसेच 
सव्हे नंबर नसलेली बन जमीन झाडाणीवाडी या महसुली गावात समाविष्ट करून झाडाणीबाडी या महसुली गावात खालील अमनुसूचीमध्ये दर्शविलेले 
गट नंबर /सव्हे नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे. 


अनुसूची 
(सव्हे नंबर/गट नंबर) 
१, ११ ते ५९, ६१ ते ६३, ६८, ७० ते ७६, १०८ ते १०९, ११३, 
सर्व्हे नंबर नसलेली बन जमीन, एकूण सर्व्हे नंबर = ६४. 


अलिबाग, निधी चौधरी, 


जिल्हाधिकारी 


दिनांक ३ मार्च २०२१. , रायगड. 








ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAT 400 004 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


